एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात “बेबी केअर किट” 
खरेदी करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.५९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- (१) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१५१/का.६, 

दिनांक २९ डिसेंबर, २०१८ 

(२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१९/प्र.क्र.५९/का.६, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ 

(३) वित्त विभाग ,शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३,दिनांक ४ मे,२०२० 

(४ आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/ 
बेबी केअर किट/२०२०/१४१६, दिनांक १५/०४/२०२० 

(५) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/ 
बेबी केअर किट/२०२०/२९८०, दिनांक ०१/१०/२०२० 

(६) आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास से योजनावा, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/का-४/ 
बेबी केअर किट/२०२०/३७३९, दिनांक २४/११/२०२० 

(७ आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/ 
बेबी केअर किट/२०२१/७४, दिनांक ०६/०१/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यात शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र / शासकीय रुग्णालयात गरोदरपणाची नाव नोंदणी 
केलेल्या व त्याठिकाणी प्रसुती होणाऱ्या महिलांना पहिल्या प्रसुतीच्या वेळी त्यांच्या नवजात बालकांसाठी (मुलगा 
किंवा मुलगी) शासनातर्फे रुपये २०००/- इतक्या रक्कमेची “बेबी केअर किट” उपलब्ध करुन देण्यास महिला व 
बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१५१/ का.६, दिनांक २९ डिसेंबर, २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजना दिनांक २६ जानेवारी, २०१९ पासून लागू करण्यात 
आलेली आहे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेअंतर्गत राज्यात शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र / शासकीय रुग्णालयात गरोदरपणाची नाव नोंदणी 
केलेल्या व त्याठिकाणी प्रसुती होणाऱ्या महिलांना पहिल्या प्रसुतीच्या वेळी त्यांच्या नवजात बालकांसाठी (मुलगा 
किंवा मुलगी) “बेबी केअर किट” उपलब्ध करुन देण्यासाठी दिनांक १३/०८/२०१९ रोजी ई-निविदा प्रकाशित 
केलेली होती. सदर ई-निविदेअंतर्गत मे. इंडो अलाईड प्रोटीन Hoe प्रा.लि. दादर, मुंबई यांचे प्रति “बेबी केअर 
किट” रु.१९९५.६३ एवढे निम्नतम दर प्राप्त झाल्याने ते (_१ निविदाधारक घोषित झालेले आहेत. त्यानुसार (१ 
निविदाधारक मे. इंडो अलाईड प्रोटीन फुडस्‌ प्रा.लि. दादर, मुंबई यांचेकडून सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील मंजूर दरानुसार (प्रति संच रु.१९९५.६३/-प्रमाणे) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एकूण २२४२४० 
एवढे “बेबी केअर किट” रु.४४,७५,००,०७१/- (अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस कोटी पंच्याहत्तर लाख एकाहत्तर फक्त) 
इतक्या रकमेस खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव सादर HIS आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.५९/का.६ 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यात शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र / शासकीय 


रुग्णालयात गरोदरपणाची नाव नोंदणी केलेल्या व त्याठिकाणी प्रसुती होणाऱ्या महिलांना पहिल्या प्रसुतीच्या 
वेळी त्यांच्या नवजात बालकांसाठी (मुलगा किंवा मुलगी) “बेबी केअर किट” Lo निविदाधारक मे. इंडो अलाईड 
प्रोटीन फुडस्‌ प्रा.लि. दादर, मुंबई यांचेकडून सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर दरानुसार (प्रति संच 
रु.१९९५.६३/-प्रमाणे) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एकूण २२४२४० एवढे “बेबी केअर किट” 
रु.४४,७५,००,०७१/- (अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस कोटी पंच्याहत्तर लाख एकाहत्तर फक्त) इतक्या रकमेस खरेदी 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. 
क्र. 


१ 
निविदाधारकाचे 
नांव 


साहित्याचे 
नांव 


खरेदी करावयाच्या 
“बेबी केअर किट” ची 
एकूण संख्या 


प्रति “बेबी केअर किट” 
संच किंमत 
(सर्व करासहित) 


एकुण खरेदीची किमत 


मे. इंडो अलाईड 
प्रोटीन फुडस्‌ 


बेबी केअर 
किट 


२२४२४० 


रु.१९९५.६३ 


रु.४४,७५,००,०७१/- 


प्रा.लि. दादर, 
मुंबई 


एकुण २२४२४० रु.१९९५.६३ रु.४४,७५,००,०७१/- 


4) 


बेबी केअर किट चा पुरवठा Saar खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात यावा. 
सदर खरेदी करतांना ई-निविदेतील अटी व शर्तीचे पालन तंतोतंत करावे. तसेच ई-निविदेत स्पष्ट 
केल्याप्रमाणे (9090108101 प्रमाणे) पुरवठा केला जाईल याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 

सदर बाबीसाठी वेळोवेळी प्राप्त होणारा निधी विहित धोरणानुसार व कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्याची 
जबाबदारी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांची राहील. 

पुरवठादाराने मागणीप्रमाणे विहित प्रमाणात, विहित केलेल्या गुणवत्तेनुसार “बेबी केअर किट” 
साहित्याचा प्रकल्पस्तरापर्यंत पुरवठा केला आहे. याबाबतची खात्री संबंधित बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी यांचेमार्फत आयुक्‍त कार्यालयाने करावी. तसेच “बेबी केअर किट” वर एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजने अंतर्गत वापरासाठी/झासनामार्फत पुरवठा असा शिक्का मारलेला किंवा लेबल 
लावलेला असावा. “बेबी केअर किट” साहित्य वाटप/ पुरवठा व खर्च यामध्ये अनियमितता झाल्यास वा 
लेखा आक्षेप उद्भवल्यास त्याची जबाबादारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांची राहील. 

“बेबी केअर किट” अंगणवाडी केंद्रास पोहोच झाल्यानंतर त्याची नोंद संबंधित बाळ विकास प्रकल्प 
अधिकारी यांच्या जडवस्तू संग्रह नोंदवही मध्ये नोंद घेण्यात यावी, याबाबतच्या उचित मार्गदर्शक सूचना 
आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी द्याव्यात. 

सदर आदेशानुसार प्रत्यक्षात पुरवठा झालेला आहे याची खात्री झाल्यावरच निविदेत नमूद प्रमाणे 
जेवढया जिल्हयांना पुरवठा झाळेला असेल व त्याची पुरवठा झाल्याची चलने प्राप्त झालेली असतील 
त्या संबंधित प्रकल्पांची देयके प्राप्त अनुदानातून अदा करण्यात यावीत. यासाठी आयुक्त, एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे जबाबदार राहतील. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदी 
धोरणातील तरतूदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.५९/का.६ 


७) 


८) 


निविदाधारकांनी निविदा सादर करताना “बेबी केअर किट” साहित्याचा जो नमुना आयुक्‍तालयास 
सादर केलेला आहे. त्याच साहित्याचा पुरवठा, पुरवठाधारकाकडून करण्यात आलेला आहे याची 
शहानिज्ञा आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी करुन घेण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या “बेबी केअर किट” ची प्रयोगशाळेतून तपासणी करुन घेणे आवश्‍यक 
असल्यास तपासणी करण्यात यावी. 


सदरचा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात “बेबी केअर किट” साहित्य या बाबी खाली उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदीमधून २२३५, मागणी क्र.एक्स-१, २२३५ सी २२३ (१७) (१७) (०१) बेबी केअर किट योजना 
(कार्यक्रम), ३१ सहा.अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१६०८०९५५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


AD 


८ 0८ w 


धु 


SG <£0 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vz 


Go 
99 
१२ 
१३ 


Se का. र. वळ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA SITARAM > 


itally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 


JARANDE प्या दयायचे 
(र. सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाळ विकास),जिल्हा परिषद 
सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे 
अपर कोषागार अधिकारी, सीबीडी, बेलापूर,नवी मुंबई 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


